लोकनेते स्व.गोपीनाथजी मुंडे, माजी उप मुख्यमंत्री, 
व माजी केंद्रीय मंत्री यांचे छत्रपती संभाजीनगर येथे 
स्मारक उभारण्यास मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: स्मारक-२०१५/प्र.क्र.६८/नवि-२४, 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक :- १ जानेवारी, २०२४. 


संदर्भ :- १ शासन निर्णय नगर विकास विभाग क्र.स्मारक २०१५/प्र.क्र.६८/नवि-२४,दि.२.६.२०१५. 
2) जिल्हाधिकारी, छत्रपती संभाजीनगर यांचे पत्र क्र.नपाप्र/कावि/६३५,दि.१७.५.२०२२. 


प्रस्तावना :- 

लोकनेते स्व.गोपीनाथजी मुंडे, माजी उप मुख्यमंत्री व माजी केंद्रीय मंत्री यांचे स्मारक 
उभारण्याच्या कामासाठी sex व औद्योगिक विकास मंडळ (सिडको) ही मुख्य कार्यान्वयी यंत्रणा असून 
स्मारक संकल्प चित्र व आराखडे यास अंतिम मान्यता देणे, स्मारकाच्या बांधकामाचा आढावा घेणे, 
बांधकामाचा दर्जा राखण्यासाठी मार्गदर्शन व शिफारस करणे, यासाठी शासन स्तरावर मा.मंत्री (महसूल) 
यांच्या अध्यक्षतेखाली व जिल्हाधिकारी सदस्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती संदर्भाधीन शासन 
निर्णय दिनांक २.६.२०१५ अन्वये गठीत करण्यात आली होती. सदर समितीच्या संरचनेमध्ये नावानिशी 
सदस्यांचा समावेश असल्याने प्रशासकीय अडचणी येत असल्याने दिनांक २ जून,२०१५ रोजीचा सदर 
शासन निर्णय अधिक्रमित करुन लोकनेते स्व.गोपीनाथजी मुंडे, माजी उप मुख्यमंत्री, व माजी केंद्रीय मंत्री 
यांचे छत्रपती संभाजीनगर येथे स्मारक उभारण्यास मान्यता देणेकरिता मा.मंत्री (महसूल) यांच्या 
अध्यक्षतेखाली सुधारीत समिती गठीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

) edd स्व.गोपीनाथजी मुंडे, माजी उप मुख्यमंत्री व माजी केंद्रीय मंत्री यांचे स्मारक 
उभारण्याबाबत यापूर्वी निर्गमित केलेला शासन निर्णय दिनांक २ जून, 2094 अधिक्रमित करण्यात येत 
आहे. 

॥ लोकनेते स्व.गोपीनाथजी मुंडे, माजी उप मुख्यमंत्री व माजी केंद्रीय मंत्री यांचे स्मारकाचा 
आराखडा निश्चित करण्यासाठी शासन स्तरावर मा.मंत्री (महसूल) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती 
पुर्नगठीत करण्यात येत आहे व या समितीची रचना खालील प्रमाणे राहील. 


अ.क्र नाव व पदनाम समितीतील पदनाम 
| 9 | मा.मंत्री (महसूल) अध्यक्ष 
२ श्री.धनंजय मुंडे,मा.मंत्री (कृषी) सदस्य 
३ | मा.पालकमंत्री, छत्रपती संभाजीनगर सदस्य 
४ | श्रीमती पंकजा मुंडे-पालवे,मा.माजी मंत्री सदस्य 
4 | मा.मंत्री (हाळेय शिक्षण) सदस्य 


शासन निर्णय क्रमांकः स्मारक-२०१५/प्र.क्र.६८/नवि-२४ 


& | प्रधान सचिव (१),नगर विकास विभाग सदस्य 
७ | प्रधान सचिव (२), नगर विकास विभाग सदस्य 
८ | विभागीय आयुक्त, छत्रपती संभाजीनगर सदस्य 
९ । आयुक्त, छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिका सदस्य 
| ao | o | मुख्य प्रशासक (नवी शहरे) सिडको, छत्रपती संभाजीनगर सदस्य 
| -११:, १ | जिल्हाधिकारी, छत्रपती संभाजीनगर सदस्य सचिव 


समितीची कार्यकक्षा खालील प्रमाणे राहील. 


१) सिडको या कार्यान्वित यंत्रणेने तयार केळेळे संकल्प चित्र व आराखडे यास अंतिम मान्यता देणे. 


२) लोकनेते स्व.गोपीनाथजी मुंडे, माजी उप मुख्यमंत्री व माजी केंद्रीय मंत्री यांचे स्मारकाच्या 


बांधकामाचा वेळोवेळी आढावा घेणे. 


३) लोकनेते स्व.गोपीनाथजी मुंडे, माजी उप मुख्यमंत्री व माजी केंद्रीय मंत्री यांचे स्मारकाच्या कामाचा 
दर्जा राखण्यासाठी मार्गदर्शन व शिफारस करणे. 


॥) लोकनेते स्व.गोपीनाथजी मुंडे, माजी उप मुख्यमंत्री व माजी केंद्रीय मंत्री यांचे स्मारकाच्या 


अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी औरंगाबाद यांच्या अध्यक्षतेखाली संनियंत्रण समिती स्थापन 
करण्यात येत आहे. या समितीची रचना व कार्यकक्षा खालीलप्रमाणे राहील. 


अ.क्र नाम व पदनाम समितीतील पदनाम 
1 १__| जिल्हाधिकारी, छत्रपती संभाजीनगर अध्यक्ष 
२ | आयुक्त, छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिका सदस्य 
3 मुख्य प्रशासक (नवी शहरे) सिडको, छत्रपती संभाजीनगर सदस्य 


समितीची कार्यकक्षा पुढीलप्रमाणे राहील. 


१, 


समितीने लोकनेते स्व.गोपीनाथजी मुंडे यांचे छत्रपती संभाजीनगर शहरातील न.भू.क्र.१३७८९ 
येथे स्मारक उभारण्याच्या अनुषंगाने सुयोग्य जागेची निवड करुन त्यावर उभारावयाच्या 
स्मारकाचे संकल्प चित्र व आराखडे तयार करणे. 


. या स्मारकासाठी आवश्यकतेनुसार वास्तु विशारद/प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागाराची नियुक्‍ती 


करणे. 


. स्मारकाच्या अंदाजपत्रकांना सार्वजनिक बांधकाम विभाग/ सिडको यांचेकडून तांत्रिक मान्यता 


घेऊन आराखडे व अंदाजपत्रकांना विहित कार्यपध्दतीचा अवलंब करुन शासनाची प्रशासकीय 
मान्यता घेणे. 


. स्मारकाच्या आराखडे व अंदाजपत्रकास शासनाकडून प्रशासकीय मान्यता प्राप्त झाल्यानंतर 


आवर्यक त्या निधीची शासनाकडे मागणी करणे. 


. स्मारकाच्या बांधकामासाठी शासन निर्णयानुसार निविदा मागविणे व अंतिम करणे. शासकीय 


नियमानुसार कंत्राटदाराची नियुक्‍ती करणे, बांधकामाचा वेळोवेळी आढावा घेऊन प्रकल्प 
पूर्णत्वास नेणे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्मारक-२०१५/प्र.क्र.६८/नवि-२४ 


४७ लोकनेते स्व.गोपीनाथजी मुंडे, माजी उप मुख्यमंत्री व माजी केंद्रीय मंत्री यांचे भव्य स्मारकाचे 
काम नगर विकास विभाग,शासन निर्णय, दिनांक २.६.२०१५ अन्वये हाती घेण्यात आले आहे. याकरीता 
प्रशासकीय विभाग म्हणून नगर विकास विभाग व कार्यान्वयित यंत्रणा म्हणून हहर व औद्योगिक विकास 
मंडळ (सिडको) यांची नियुक्‍ती कायम करण्यात येत आहे. 

४७) ARG उभारण्याच्या कामासाठी शहर व औद्योगिक विकास महामंडळ (सिडको) ही मुख्य 
कार्यान्वयीत यंत्रणा राहील. या अनुषंगाने सल्लागार नेमणे, आराखडा तयार करणे,त्यामध्ये आवश्‍यक 
असल्यास सुधारणा करणे, स्मारकाच्या आराखड्यास मा.मंत्री (महसूल) यांच्या अध्यक्षतेखालील 
समितीची मान्यता घेणे व समितीने अंतिमत: मान्य केलेल्या आराखड्यानुसार प्रत्यक्ष स्मारक उभारण्याचे 
काम पूर्ण करण्याचे काम शहर व औद्योगिक विकास महामंडळ (सिडको), यांचेमार्फत करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~ www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०१०२११२१५६९०२५ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षंकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by VIDYA RAMAPPA HAMPAYYA 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=URBAN 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, 


2.5.4.20=7b40f543d9d95d4cad6707bb7eae1089289d9878b7cb344 
18f111566e3223ba1, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


HAMPAYYA 0000007100, 
(विद्या हम्पय्या ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव,मंत्रालय,मुंबई-३२ 
२) मा.उप मुख्यमंत्री तथा मंत्री (गृह, विधी व न्याय) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
३) मा.उप मुख्यमंत्री तथा मंत्री (वित्त,नियोजन) यांचे प्रधान सचिव,मंत्रालय, मुंबई-३२. 
४) श्रीमती पंकजा मुंडे-पालवे, मा.माजी मंत्री 
५) विभागीय आयुक्त, छत्रपती संभाजीनगर विभाग, छत्रपती संभाजीनगर. 
) 
) 
) 
) 


६) आयुक्‍त, छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिका, छत्रपती संभाजीनगर. 

७ जिल्हाधिकारी, छत्रपती संभाजीनगर 

८) मा.मंत्री (महसूल) यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय,मुंबई ३२. 

९) मा.मंत्री (कृषी) यांचे खाजगी सचिव,मंत्राळय,मुंबई-३२. 

१०) मा.मंत्री (शालेय) यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय,मुंबई-३२. 

११) प्रधान सचिव, (नवि-१), नगर विकास विभाग,यांचे वि.का.अ.,मंत्रालय,मुंबई ३२. 

१२) प्रधान सचिव, (नवि-२), नगर विकास विभाग, यांचे वि.का.अ.,मंत्रालय,मुंबई ३२. 
) 
) 


93) अवर सचिव (नवि-१०),नगर विकास विभाग,मंत्रालय,मुंबई 32. 
१४)निवड नस्ती (नवि-२४). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


